बोरी अंबेदरी ल. पा. प्रकल्प, ता. मालेगाव जि. 
नाशिक उजवा कालवा ०.०० ते ११.०० कि. मी. व 
झोडगे वितरिका ०.०० ते ७.०० कि. मी. मध्ये बंदीस्त 
नलिकेद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या विशेष 
दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 
बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०)/सि.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४/०६ /२०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय जलसंपदा विभाग : प्रमाप्र -२०२० /प्र.क्र.१६५/२० /सिंव्य (कामे) 
दि. ०४/०५/२०२१. 
शासन शुद्धिपत्रक: 


उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र. ७ नंतर च्या परिच्छेदात पुढील प्रमाणे नमूद केले 
आहे, “प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, (90) .(०४ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान (उत्तर महाराष्ट्र विभाग) (कार्यक्रम) (४७०१ जे १९४) ५४, गुंतवणुका या 
लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

आता उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र. ७ नंतर चा परिच्छेद पुढील प्रमाणे 
सुधारित करण्यात येत आहे. 

“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण ,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका ,(००)(१८) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान (विस्तार व सुधारणा) (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०२ ७४८१), ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवही सन २०२१-२०२२ मध्ये अ.क्र. ०२ वर या पूर्वी दि. ०४.०५.२०२१ च्या शासन 


निर्णयान्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०)/सिं.व्य. (कामे) 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/99॥॥9.9०५॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१६०६४१२७२७ 
असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaijnath 21 हाही 
Manmathappa Chille sisi: ssncrmnesiiscrsrie 
(वैजनाथ चिल्ले ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्षविधानसभा,विधानभवन,मुंबई, 

५. मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 

७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 

८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
१३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४. महालेखापाल-२ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
१६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, लातुर, 

१७. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१८. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 

१९. कार्यकारी अभियंता, माळेगाव पाटबंधारे विभाग, नाशिक, 

२०. सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


